नागपुर सुधार प्रन्यासकडे अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार, नासुप्र विश्वस्त मंडळावर महाराष्ट्र 
विधानसभेचे प्रतिनिधी यांची नामनिर्देशानाने 
नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. नासुप्र २०२०/प्र.क.०९/नवि-२६, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १४ डिसेंबर, २०२० 
वाचा:- 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे पत्र क्र.मविस/टिप्पणी/५७९/२०२०, दि.१५/०७/२०२०. 


प्रस्तावना : 

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम, १९३६ च्या कलम ०४ मधील (9) (f) व कलम ४ (७ मधील तरतुदी 
नुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर, मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांच्याकडून 
विधानसभा सदस्यांपैकी एका सन्माननीय सदस्याला विश्वस्त म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येते. 

नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावर, मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, यांनी 
उपरोक्त अधिकारांतर्गत श्री.विकास ठाकरे (नागपूर पश्चिम, विधानसभा सदस्य यांना सदर नियुक्तीसाठी 
नामनिर्देशित केले आहे. 


शासन निर्णय:- 
“नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर श्री.विकास ठाकरे, विधानसभा सदस्य यांची, त्यांचा 
विधानसभा सदस्यत्वाचा कालावधी संपेपर्यंत अथवा शासन पुढील आदेश देईपर्यंतच्या कालावधीसाठी विश्वस्त 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे.” 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१४१५५७५२०९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH J 
MOGHE टं 
(सतीश मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) मा.श्री.विकास ठाकरे, विधानसभा सदस्य, (पश्चिम नागपूर), नागपूर 
२) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 


oC 


) 

) 

) 

) विभागीय आयुक्त, नागपूर 
) जिल्हाधिकारी, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


Cc 


4 


mM 


सभापती, नगापूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.सभापती/ उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.मुख्यसचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती-नवि-२६, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Nn S 


24) 


Go 
99 
१२ 
१३ 


Se Ve eel Nw 


